प्रशासकीय मान्यता 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनेंतर्गत प्राप्त अनुदानातून यंत्र व उपकरणे 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नंदुरबार 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.६७/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२१ 
वाचा: १) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४ शासन निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं / 
शावैमवरुनंदुरबार / राज्ययो /यंसाख/म/४६१५/२०२०, दिनांक : १६.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार या संस्थेस सन २०१९-२० या 
वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत रुपये १,४०,००,०००/- (रुपये एक कोटी, चाळीस लक्ष फक्त) 
इतक्या मंजूर निधीतून सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात खालील तक्त्यात नमूद केलेली 
रुपये ५५,१८,२४०/- (रुपये पंचावन्न लक्ष, अठरा हजार, दोनशे चाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेची 
यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रतिनग किंमत एकूण किंमत 
धि स्टुडन्ट HICH (Standred Size) L- रं ae =e 
छ OO 000 
७२”७/३६” १८” 
टू (2 सीटर चेअर (Standred Size) 
२ ‘ eo ९५०० ९५००० 
(Hostel) 
स्टडी tae (Standred Size) 
3 ६० ४९०० २९४००० 


(_-३६”॥/”२४”-३०” 
४ | AST (Size ०.८५ x9.0x¥.40) ८० ३५०० २८०००० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.६७/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रतिनग किंमत एकूण किंमत 
५ | पिलो (Standred Size) | ago | १० ५०० ५५००० 
र स्टुडन्ट कपबर्ड (६.५५२.७५५१.५) विथ af a soa 
ee 00 (exe) 
८लॉकर : 
वसतिगृह डाईनिंग टेबल ६ सिटर साईज 
(9 7 क शा २५५०० २५५००० 
L-¥8"W38"H34 
ऑफीस स्टील कपबर्ड साईज 
८ १७ १६९०० २८७३०० 
(& 4x2 .94x 9.4) 
९ | टीपाई वुडन 92 एमएम थिक ०४ ७४९० २९९६० 
१० | प्लास्टीक चेअर ३०० ९५० २८५००० 
Es Hart विथ प्लास्टीक चेअर ९० ३३०० २९७००० 
a सीटर एम.एस.चेअर (Standred 
१२ ; षु 90909 ५०५०५ 
Size) 
१३ | प्रिंटर स्टोनर 92- F ४५ ६१०० २७४५०० 
१४ । प्रिंटर स्टोनर ८०-ओ ४५ ६१२० २७५४०० 
१५ | प्रिंटर स्टोनर ३३७ ६० ४९०० २९४००० 
१६ | flex स्टोनर ८८-ओ ५५ ५१०० २८०५०० 
ग्रंथालय बुक केस Horizontal Size 
१७ १६ १७९०० २८६४०० 
६*२.५*१.५ 
ग्रंथालय बुक केस Vertical Size 
१८ ne १७ १७५०० २९७५०० 
६*३*१.५ 
ग्रंथालय प्लॅटफार्म ट्राळी Made in Metal 
१९ 0४ ८२५० ३३००० 
६००*२००*९०० 
२० | जर्नरल डिसप्ले रॅक ६ Shelves ०२ १५३०० ३०६०० 
२१ | फाईल कॅबिनेट विथ फोर डोअर १५ १३००० १९५००० 
ग्रंथालय बुक रॅक 
DOUBLE FACED SIZE: 7.5 FT H* 9 
२२ | FT L*22”D . 7 NO. OF LEVEL IN OR ६९७०० १३९४०० 
EACH FACE 7.5FT. H * 9 FT L * 
22” INCH D. 
२३ | मॅग्झीन रॅक साईज ६*२.७५ ०२ १९९०० ३९८०० 
२४ | वॉटर प्युरीफायर १०० एलपीएच ०५ ३२२०० १६१००० 
२५ | वॉटर कुलर fay वॉटर प्युरिफायर ०५ ४५७०० २२८५०० 
२६ गिझर 4o लिटर OQ 20000 ७४०००० 
२७ | गिझर १०० लिटर ०२ ३०००० ६०००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.६७/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रतिनग किंमत एकूण किंमत 
२८ | रेफरीजरेटर 243 लि. ०२ २५००० ५०००० 
२९ । डस्टबिन बकेट लार्ज २५ ८७९ २१९७५ 
३० | फायर बॉल ९० ३०२० २७१८०० 
३१ | रेफरीजरेटर १९० लि ०२ १४८०० २९६०० 
एकूण ५५१८२४० 
अटी :- 


. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात 


येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ तसेच अनुषांगिक 
प्रचलित शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स ake लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 


खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु BHR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळ अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आव्यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.६७/प्रशा-१ 


qo. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील परिच्छेद 
क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन 
केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 
२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबधित संस्थेस राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
खालील लेखाशीर्षातंर्गत भागविण्यात यावा. 
लेखा शीर्ष -राज्य योजना 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार 
मागणी क्रमांक- एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , नंदुरबार 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर झासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२,अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


o. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५११५९२५२८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 

MURLIDHAR 

RAO DAHALE = 
(अ.मु. डहाळे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स aaa लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


